आर्थिक वर्ष 2023-28 - पुनर्वितरण 
मागणी क्र. व्ही-२ - मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, 
सचिवालयीन आर्थिक सेवा 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः कृबास १०१९/प्र.क्र.४८९/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२४ 
वाचा : 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

३) सहकार पणन व वदस्रोद्योग विभाग शासन पत्र क्र.एफएमजी-२५२४/प्र.क्र.२४/२०२४/१७-स, 

दि.२७.०३.२०२४ 
शासन ज्ञापन: 

“मागणी क्र. व्ही-२, मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा” याखाली सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रु.१२,७४,५००/-(अक्षरी रुपये बारा लाख 
चौर्‍्याहत्तर हजार पाचशे फक्त) इतक्या रकमेचे पुनर्वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे 

२. पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध होणारी रु.१२,७४,५००/- इतकी ज्यादा तरतूद ही (३४५१ ०३०४) या 
लेखाशिर्षातर्गत “२८-व्यावसायिक सेवा” या उद्दिष्टाकरीता वितरीत व आहरित करण्यास देखील याद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

३. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२५/२०२४/व्यय-२, दि.२८.०३.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१६४३३८८१०२ असा आहे. हा शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHAILESH SHASHIKANT SURVI 


SHAILESH SHASHIKANT DN: CN = SHAILESH SHASHIKAN IRVE, ७ NS Mahi 


tra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 


S U RV E MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.30 16:54:11 +05'30 


(शैलेश शा.सुर्वे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव (१७-स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. कक्ष अधिकारी (व्यय-२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (११-स) 


शासन ज्ञापन क्रमांक: कृबास १०१९/प्र.क्र.४८९/११-स, दि. ३०/०३/२०२४ सोबतचे प्रपत्र “अ 


मागणी क्र. व्ही-२-मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, सन २०२३-२४ मधील पुनर्वितरण दर्शविणारे विवरणपत्र 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र. । गौणशिर्ष/ पुनर्वितरण उद्दिष्टे सन २०२३- | पुनर्वितरणाकरीता । प्रत्यार्पित | पुनर्वितरणा | (4) पुनर्वितरण/(-) बचत तपशिलवार 
उपलेखाशिर्ष करेपर्यंत २४ करीता रक्‍कम करावयाची | नंतर होणारे कारणे 
माहिती मंजूर तरतूद रक्‍कम अनुदान 
असलेला 
प्रत्यक्ष खर्च 
१ ०९० १३७९२.१२५ १३- २२५००.०० | (-१२७४.५०० 7 29224.400 | चालु आर्थिक वर्षी सदर उद्दिष्टासाठी 
सचिवालय, कार्यालयीन रु. २,२५,००,०००/- इतकी तरतूद 
(०१) (०१) खर्च अर्थसंकल्पित असुन दि.२७.०३.२०२४ 
सचिवालयीन पर्यंत केवळ रु.१३७.९२ लक्ष खर्च 
आर्थिक सेवा झालेला आहे. तसेच सदर 
(अनिवार्य) उद्दिष्टांत्गत कोणतीही देयके 
३४५१ ०३०४ प्रलंबित नसल्यामुळे या उद्दिष्टाखाली 
बचत होत आहे. 
३०५४.००० २८- ३०५४.०० (-)१२७४.५०० | ४३२८.५०० | पणन विभागाशी संबंधित न्यायालयीन 
व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये व्यावसायिक सेवा 
सेवा घेण्यात आल्या असुन, त्यांचे शुल्क 


अदा करण्यासाठी चालु आर्थिक वर्षी 
सदर उद्दिष्टासाठी मागणीपेक्षा कमी 
तरतूद अर्थसंकल्पीय झाल्यामुळे, 
चालु आर्थिक वर्षी मंजुर झालेली 
तरतूद माहे फेब्रुवारी, २०२४ अखेर 
पूर्णत: खर्च झालेली आहे. तथापि, 
व्यावसायिक शुल्काची प्रलंबित 
देयकांची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
तरतूद शिल्लक नसल्यामुळे ज्यादा 
तरतूदीची आवश्यकता आहे. 


